महाराष्ट्र राज्यातील ८ मॉडेल करीअर सेंटर साठी निधी 
वितरीत करणेबाबत. (सन २०२२-२३ लेखाशिर्ष मागणी क्र. 
झेड ए-२, २२३०ए०११) 


महाराष्ट्र शासन 
Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्र: कौविउ-२०२२/प्र.क्र.२०१/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १२ ऑक्टोबर, २०२२. 


संदर्भ:- १. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थस-२०२२/प्र.क्र. ४३/अर्थ-३, दि. ०४/०४/२०२२ 
२. विभागाचा शासन निर्णय क्र. कौविउ-२०२१/प्र.क्र. ३२/प्रशा-३, दि. २८/०२/२०२२ 
३. रोजगार महानिदेशालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. DGE-G-11011/1/2022-NCS- 
MCC/1stinst/P3, Dt. 24/06/2022 
४. रोजगार महानिदेशालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. DGE-M-25015/1/2021-MCC- 
Guideline, Dt. 29/06/2022 
. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाचे पत्र क्र. 
कौविरोवठआ-९/मॉकसे-उस्मानाबाद/ ४९३६, दि. १७/०८/२०२२ 
६. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाचे पत्र क्र. 
कौविरोवउआ-९/मॉकसे-उस्मानाबाद/ ८७९०, दि. १०/१०/२०२२ 


& 


eS 


प्रस्तावना : 

कौशल्य विकास, रोजगार, व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या दि. १७/०८/२०२२ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र 
राज्यात केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या १३ मॉडेल करीअर सेंटर करीता वितरित केलेला रु. १०६.९५ लक्ष 
(रु. एक कोटी सहा लाख पंच्यात्रव हजार फक्त) इतका निधी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध 
करण्याबाबत विनंती केली आहे. 

आयुक्त कार्यालयाने त्यांच्या संदर्भ क्र. ६ अन्वये १३ मॉडेळ करीअर सेंटर ऐवजी ८ मॉडेल करीअर 
सेंटर करीता निधी वितरीत करण्याची विनंती केली आहे. केंद्र शासनाच्या उपरोक्त संदर्भधीन दि. २४/०६/२०२२ 
च्या पत्रानुसार केंद्र शासनाने घटकनिहाय खर्चाच्या तरतूदीच्या मर्यादेत खर्च करण्याबाबत निदेश दिले आहेत. 
सबब त्याप्रमाणे निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय : 


आयुक्त कार्यालयाच्या प्रस्तावात नमुद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील १९ मॉडेल करीअर सेंटर 
स्थापन करण्याकरीता केंद्र शासनाचे दि. २९.०४.२०२२, ५.०७.२०२२ व दि.२०.०९.२०२२ अन्वये पुढील तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


तक्‍्ता-२ - २०२२-२३ मध्ये मंजूर १९ मॉडेल करिअर सेंटर करिता प्राप्त निधीची माहिती. 


केंद्र शासनाचे पत्र । जिल्हयाचे केंद्र शासनाकडून मंजुर निधी (रक्‍कम -रुपयात) 
नांव 
IT Furniture & Minor Civil Job Fairs Others Total 
Infrastructure Fixtures Work 

रोजगार सिधुदुर्ग १०,९६,००० ३,९३,००० शिक २,४०,००० Ll 4(9,28,000 
महानिदेशालय, नवी याग 

यांचे —— सांगली १४,४०,००० ७,४५,००० ५,००,००० ४,८०,००० २,४०,००० ३४,०५,००० 
दिल्ली यांचे पत्र क्र. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२२/प्र.क्र.२०१/प्रशा-२ 


३ | DGE-Z-93099 सोलापूर १७,२२,००० १२,६१,००० १०,००,००० ४,८०,००० २,४०,००० ४७,०३,००० 
19/2022/MCC/ 
8 VIP नाशिक १७,६०,००० ११,३७,००० १९,३०,००० ७,८०,००० i | ५६,०७,००० 
षु [).२९.०४.२०२२ जळगांव १६, ६४,००० ८,४०,००० १६,५०,००० १,८०,००० २१,००० ४३,५५,००० 
द लातूर १८,४६,००० १२,२५,००० २०,५०,००० ५,८५,००० २,४०,००० ५९,४६,००० 
9 जालना २०,०५,००० १२,७०,००० २०,००,००० ४,८०,००० २,४०,००० ५९,९५,००० 
क अकोला १४,९१,००० १३,३९,००० २,००,००० ५,८०,००० १,२०,००० ३७,३०,००० 
g रोजगार पालघर १९,१०,००० ५,१०,००० ३,५०,००० १,२०,००० शिळ २८,९०,००० 
fea Helis ailer a) औरंगाबाद १९,७५ ७,५९ १द ७,२ 2,8 44,88 
fe) यांचे ००० ००० 00,000 0,000 0,000 000 
दिल्ली यांचे पत्रक्र 9 9 9 3) 9 9 डर 9 क 9 डर का ’ 9 
ea १ | DGE-Z- नागपूर १३,४५,००० १,६०,००० ३,२०,००० ६,००,००० = २४,२५,००० 
93099/9/2022/M चंद्रपूर = 
१२ चद्रपूर १८,४०,००० ११,६०,००० १५,००,००० ४,८०,००० ip = ४९,८०,००० 
CC/VIP, 
93 Dt.04.019.2022 गडचिरोली १८,४०,००० ११,६०,००० १०,००,००० ४,८०,००० le ४४,८०,००० 
१४ गोदिया २१,८९,००० १३,७०,००० १०,७३,००० १,६०,००० १,२०,००० ४९,१२,००० 
१५ सातारा १४,१३,००० ९,२२,००० ९,००,००० ४,८०,००० १,२०,००० ३८,३५,००० 
१६ हिंगोली १२,१४,००० ९,३९,००० १५,००,००० ६,२०,००० ४८,००० ४२,२१,००० 
१७ | रोजगार धुळे १८,४६,००० | 92,24,000 | १५,००,००० |. ५,८५,००० | २,४०,००० | ५३,९६,००० 
q महानिदेशालय, नवी अमरावती १२,८०,००० १०,५५,००० १५,००,००० २,५०,००० शिक ४०,८५,००० 
८ | दिल्ली यांचे पत्रक्र. 
DGE-Z- बुलडाणा 
१९ बुलडाणा १५,२०,००० १३,५५,००० ७,००,००० ४,००,००० १,२०,००० ४०,९५,००० 
१३०११/१/२०२२/ 
MCC/VIP, 
Dt.20.08 2022 
एकूण ३,१३,९६००० | १,८८,२५,००० | २,११,७३,००० | ८६,००,००० | १९,८९,००० | ८,१९,८३,००० 
३. उपरोक्‍त मॉडेल करीअर सेंटर पैकी ८ मॉडेल करीअर सेंटर करीता रु. १०६.९५ लक्ष (रु. एक 


कोटी सहा लाख पंच्यात्रव हजार फक्त) इतका निधी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध करून देण्यास 
या निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । जिल्हयाचे नांव स्थापत्य व विद्युत करिता निधी 
केद्र शासनाकडून | सा.बां.वि. यांचेकडून प्राप्त । जिल्हयांना वाटप 
मंजुर निधी अंदाजपत्रका नुसार निधी | करावयाचा एकूण निधी 
दिक सांगली ५,००,००० ५,००,००० ५,००,००० 
२ सोलापूर १०,००,००० १०,००,००० १०,००,००० 
2 नाशिक १९,३०,००० १९,३०,००० १९,३०,००० 
8 जालना (MCW) 20,00,000 20,00,000 32,190,000 
(FF) १२,७०,००० १२,७०,००० 
षु औरंगाबाद १५,००,००० १५,००,००० १५,००,००० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२२/प्र.क्र.२०१/प्रशा-२ 


& नागपूर (MCW) 3,20,000 3,20,000 8,€0,000 
(FF) 9,&0,000 9,G0,000 
गडचिरोली १०,००,००० १०,००,००० १०,००,००० | 
हिगोली १५,००,००० दोन दिवसांत प्रस्ताव १०,१५,००० 
उपलब्ध 
एकूण १०६,९५,००० 


४. सदरचा निधी “सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र. झेडए-२, २२३०, (09) (90) मॉडेल करिअर 
सेंटर (केंद्र सहाय्थित राज्य योजना १०० %) (कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) मुख्य लेखाशिर्ष 2230 
ए०११, या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येवून मंजूर असलेल्या अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 
५. याकरीता आयुक्त, pres विकास, रोजगार व उद्योजकता यांना नियंत्रण अधिकारी, सहायक 
संचालक लेखा, यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तसेच आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता यांना नोडल एजन्सी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
हः वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. २३१/व्यय-६, दि. २९/०९/२०२२ अन्वये “सद्यस्थितीत सदर 
निधी SNA मध्ये जमा करण्यासाठी वितरीत करण्यात येत आहे. पुढे संबंधित मॉडेळ करीअर सेंटरला निधी 
वितरीत करताना त्या त्या मॉडेल करीअर सेंटरचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश निर्गमित करुनच निधी वितरीत 
करण्यात येईल”. उपरोक्त तक्त्यात केंद्र शासनाने घटकनिहाय खर्चाच्या तरतूदीच्या मर्यादेत खर्च करण्याबाबत 
निदेश दिले आहेत. त्या मर्यादेत सदरचा खर्च करण्याची संबंधित कार्यक्रम प्रमुखांची जबाबदारी राहील या 
अटीच्या अधीन राहून सदर निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 
७. उपरोक्त निधी ज्या कारणास्तव उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे त्याच कारणास्तव खर्च करण्याची 
जबाबदारी आयुक्‍त, कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांची राहील. तसेच प्रत्यक्ष खर्चाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र “Utilization Certificate” विहीत कालमर्यादेत सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. उक्त निधी खर्च 
करताना वित्त व नियोजन विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना/अटी व शर्तीचे पालन करावे 
८. सदर निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थस-२०२२/प्र.क्र. ४३/अर्थ-३, दि. ०४/०४/२०२२ 
च्या तरतूदीनूसार तसेच अनौपचारीक संदर्भ क्र. २३१/व्यय-६, दि. २९/०९/२०२२ तसेच नियोजन विभागाचा 
अनौपचारीक संदर्भ क्र. २७६/१४७१, दि. २०/०९/२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
९. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१२१७५३३९७२०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
स्वाक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. PRABHAKAR A 


SANKHE 


(प्रभाकर संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२२/प्र.क्र.२०१/प्रशा-२ 


३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

४. सर्व संबंधित जिल्हा सहायक आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय (आयुक्त, 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई यांच्या मार्फत) 

५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६. निवडनस्ती (प्रशा-२) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


